डिजिटल इको-फ्रेंडली वॉल पेंटींग या माध्यमाद्वारे 
प्रसिध्दी करण्याकरीता विहित पध्दतीने निवड 
करण्यात आलेल्या संस्थांच्या यादीस व दरास 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०२३/प्र.क्र.२८२/मावज-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - ३१ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा :- 

१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:मावज-२०२०/प्र.क्र.११४(३)/का.३४, 
दिनांक ०३ मार्च, २०२१. 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:मावज-२०२३/प्र.क्र.१३२/का.३४, 
दिनांक १८ मे, २०२३. 

३. माहिती व जनसंपर्क महासंचाळलनालयाचे पत्र क्र.प्रदर्शने/२०२३/वॉल पेंटींग/का-६/४४६, 
दि.०१ सप्टेंबर, २०२३. 

४. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : मावज-२०२३/प्र.क्र.२८२/का.३४, 
दि.१३ ऑक्टोबर, 2023. 

५. माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयाचे पत्र क्र.प्रदर्शाने/२०२३/वॉल पेंटींग/का-६/४७९, 
दि.१८ ऑक्टोबर, 2023. 


प्रस्तावना :- 

शासकीय योजना लोकाभिमुख करून त्याची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी प्रसिद्धी 
आभियान राबविण्याकरिता उक्त संदर्भ क्र.२ येथील दि. १८ मे, २०२३ रोजीच्या झासन निर्णयातील 
अ.क्र. १० येथे नमुद “डिजिटल वॉल पेंटिंग” या माध्यमांद्वारे संपूर्ण राज्यात शासकीय संदेशाची 
प्रसिद्धी करण्यासाठी विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात 
आळेली आहे. त्यानुषंगाने “डिजिटल इको-फ्रेंडळी वॉल पेंटींग” या माध्यमाद्वारे शासनाच्या 
योजनांची प्रसिद्धी करण्याकरीता विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून खुल्या ई-निविदा 
प्रक्रियेद्वारे निवड करण्यात आलेल्या पात्र संस्था व त्यांच्या L 1 दरास उक्त संदर्भ क्र.४ येथील शासन 
निर्णय दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये मान्यता देण्यात आली होती. 

सदर झासन निर्णयामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्याने तो रद्द करुन नव्याने शासननिर्णय 
निर्गमित करण्याची विनंती माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या उक्त दिनांक १८.१०.२०२३ 
रोजीच्या पत्रांन्वये करण्यात आली आहे. त्यानुसार, नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

उक्त संदर्भ क्र.४ येथील दि.१३.१०.२०२३ रोजीचा शासननिर्णय या अन्वये रद्दबातल 
करण्यात येत आहे. 

“डिजिटल इको-फ्रेंडली वॉल पेंटींग” या माध्यमासाठी DAVP चे दर व संस्था अस्तित्वात 
नसल्याने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने विहित पद्धतीचा अवलंब करून खुल्या ई-निविदा 
प्रक्रियेव्दारे ज्या संस्थेकडे “डिजिटल इको-पफ्रेंडळी वॉल पेंटींग” या माध्यमाव्दारे प्रसिद्धीचे काम 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.२८२/मावज-१ 


करण्याचा केंद्र/राज्यशासन/शासकीय/निमशासकीय/सार्वजनिक उपक्रमामध्ये काम करण्याचा 
किमान ६ वर्षाचा यशस्वी अनुभव आहे अऱ्या संस्थांकडून दर करार करण्याकरीता प्रस्ताव मागविले. 
त्यानुसार, प्रसिद्ध केलेल्या ई-निविदेतील अटी व शर्तीनुसार पात्र ठरणाऱ्या प्रति.चौ.फुट रु.१११.११ 
(सर्व करांसहित) UL 1 दराने काम करणाऱ्या ३ पात्र संस्थांच्या नावांची शिफारस शासनाकडे केली 
आहे. त्यानुसार पुढील विवरणपत्रात नमुद संस्थांच्या यादीस व त्यांच्या दरास “डिजिटल इको- 
फ्रेंडळी वॉल पेंटींग” या माध्यमाव्दारे शासकीय योजनांची प्रसिद्धी करण्याकरीता या 
शासननिर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे :- 


संस्थांची नांवे विभागीय माहिती कार्यालय क्षेत्रे दर 
१मे.कॅन इमेज,वसई मुंबई शहर व मुंबई उपनगर रु.१११.११ प्रति चौ.फूट (सर्व करांसहित) 
कोकण डिजिटल इको फ्रेंडली वॉल पेंटिंग साठी 
कोठ भाग 
ही यति एकूण प्रति चौ.फूट दर 
(मुंबई महानगर वगळता) 

(मुंबई सिय. { Rate per sq. feet inclusive of 
२)मे.क्रिशा इन्ट्राट्रेड प्रा.लि. कोल्हापूर travel, transportation, license fees, 
औरंगाबाद lease/rent if any, taxes, etc. 

पुणे (including GST) } 

नाशिक 

औरंगाबाद 
३)युनिवर्सल ट्रेडलिंक, 

लातूर 
अहमदनगर 

अमरावती 

नागपूर 


२. उपरोक्त नमूद दर हे जीएसटीसह असून यावर शासन नियमानुसार कोणताही स्वतंत्रपणे 
कर आकारण्यात येणार नाही. तसेच मंजूर झालेले दर हे सर्व शासकीय विभाग, कार्यालये, 
महामंडळे, मंडळे, प्राधिकरणे, उपक्रम, आयोग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, इतर स्वायत्त संस्था, 
जिल्हा परिषद, नगर परिषद, शासन पुरस्कृत सहकारी संस्था यांना लागू राहतील. 

३. निवड केलेल्या संस्थांमार्फत करावयाच्या तांत्रिक स्वरुपाच्या कामकाजाचा विस्तृत तपशिल 
या शासननिर्णया सोबत जोडलेल्या “Annexure A” येथे नमुद केल्याप्रमाणे राहील. 

४. निवड केलेल्या संस्थांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळयाच्या ई-निविदेमध्ये नमुद 
केलेल्या अटी व शतींचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

५. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक १.१२.२०१६ च्या तरतुदीनुसार तसेच अन्य 
अनुषंगिक शासन निर्णयातील तरतूदींचा तसेच प्रचलित ई-निविदा प्रक्रिया /9/७ निर्देश/ CAG 
मार्गदर्शक तत्वे इत्यादींचे काटेकोरपणे पालन करुन खर्च करण्यात यावा व त्यानुसार विहित 
केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

६. उपरोक्त निवड करण्यात आलेल्या संस्थेस देण्यात आलेले काम संबधित संस्था, अन्य 
संस्थेस पोट भाडयाने देणार नाही/ Sublete करणार नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.२८२/मावज-१ 


७. सदर माध्यमाच्या जाहिरात कामाचे आदेश किमान दहा दिवस आधी संस्थेस देण्यात यावेत. 
जेणेकरुन संस्थेला नियोजन करणे व प्रसिद्धीची उद्दीष्टे साध्य करणे शक्‍य होईल. 

८. निवड करण्यात आलेल्या संस्थेस देण्यात आलेले प्रसिद्धीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर तात्काळ 
कामाच्या देयकाबाबतची कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी. याकरीता पुराव्या दाखल केलेल्या कामाचे 
छायाचित्र अक्षांड/रेखांशा दर्शविणाऱ्या अँपव्दारे सादर करणे संस्थेस बंधनकारक राहील. 

९. निवड झालेल्या संस्थांकडून सदर दर मान्य असल्याबाबतच्या सहमतीसह रु.१०००/- च्या 
स्पॅम्प पेपरवर करारनामा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने करुन घ्यावा. 

१०. करारनाम्यात नमूद करण्यात आलेल्या नियम, अटी व शर्ती नुसार मान्यताप्राप्त संस्थांकडून 
शासकीय योजनांच्या प्रसिध्दीचे काम समाधानकारकरीत्या पूर्ण करुन घेण्याची जबाबदारी माहिती व 
जनसंपर्क महासंचालनालयाची राहील. 

११. निवड केलेल्या संस्थांची मुदत सदर झासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून दोन 
वर्षांपर्यंत अथवा नवीन संस्थांची निवडसूची अस्तित्वात येईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या 
दिनांकापर्यंत राहील. 

१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०३११५३६१४२००७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VJAY MAROTRAO NANDEKAR 
V | J AY DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=1b335601da651693303a45db809973b127e2048a 


M A R OT RA O cba707f3af981bf515548266, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=62861E2C588076DA807403FE9012F19FCC7 
9CFD621047A784178829F75A0C6F2, cn=VIJAY 
N A N D E KA R MAROTRAO NANDEKAR 


Date: 2023.10.31 15:37:39 +05'30' 


(वि. मा. नांदेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 

८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 

९. मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१०. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११. मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१२. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
१३.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

१४.उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.संचालक, (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.२८२/मावज-१ 


१६.संचालक, (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय, मुंबई 

१७. उपसंचालक (वृत्त), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१८. उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 

१९.सर्व विभागीय उपसंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, कोकण, पुणे, 
कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर 

२०. सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 

२१. उपसंचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, अ-८ स्टेट एम्पोरियम इमारत, बाबा खडकसिंग 

मार्ग, नवी दिल्ली- ११०००१ 

२२.वरिष्ठ सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, श्री.काकुले यांची इमारत, दादा वैद्य रोड, 
पणजी, गोवा. 

२३. निवड नस्ती (का.३४), सामान्य प्रशासन विभाग 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.२८२/मावज-१ 


Annexure A 
Specifications 


Digital Eco-friendly Wall Painting Media 


Product DIGITAL ECO-FRIENDLY WALL PAINTING MEDIA 

Content The Product should Consists of coating and a Release liner 
|Media:s sss dia: 

Description Bright White, Opaque, Based on Aqueous system, PVC- free, 


Coating with high dynamic sensitivity to water. 


Base weight (GSM) 


38 (+ 8) Gram Per Sq. Meter. 


Release Liner 


A Silicon coated CCK / paper liner with easy release and excellent 
strength. 


Base weight (GSM) 


90 gsm +15 


Dispensing 


Excellent automatic dispensing characteristics. 


| Process: ees rocess: 


Manufacturing Process: 


In the manufacturing process an environment friendly composition 
should be used. It does not use any Solvent/Co-solvent or any VOC 
material either in composition or during its processing. 


Application Process: 


The application of the Media on any surface should be simple and 
eco-friendly. The Product should have special film which carries the 
printed matter to be transferred on any surface. The film should get 
activated on application of water. The air entrapped between the 
film and the surface while applying the Media on the surface 
should be removed. The film should be completely adhered to and 
merge with the surface. 


Media Features: 


Weatherability 


Resistant to Ultra-Violet rays. 

Resistant to all weather conditions including Water & Rain 
(after application). 

Non-removable and Non-tearable and Tamper Proof (after 
application) 


Eco-Friendly: 


e Free from Antimony(Sb), Arsenic (As), Chromium - III, Lead 
(Pb), Mercury (Hg), Manganese (Mn), Selenium (Se) and 
Organotin 

e Free from Volatile organic compounds 

e Free from Benzene, Toluene, Ethylbenzene, M/P Xylene, 0 
- Xylene 

e Does not contain Polyolefin materials 

e¢ Polyvinyl chloride free 

e Free from - di-2-ethyl hexyl phthalate, Di-n-butyl 
phthalate, Diisononyl phthalate, Butyl benzyl phthalate, 
Diisodecyl phthalate, Di(n-octyl) phthalate. 

e Bisphenol A Free 


Printability 


Can be printed on Wide Format Inkjet printers & Flexographic 
printing machines using Solvent based or Eco-solvent inks. Can be 
also printed on latex printers, screen printers and UV printers. 


Application & Use 


Can be applied on all types of surfaces whether Even or Uneven, 
rough surfaces, metal, wooden, cinder walls and brick walls. 


Application By spraying water only. By applying Water saver (X1) (which is 
developed to save water) on the surface before applying the Media 
on the surface. 

Shelf life Outdoor print: Print life up to 9 months from date of application 


on wall. 


Indoor Print: Print life up to 3 years from the date of application 
on wall. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


